प्रधान मंत्री seat ग्राम योजनेच्या 
www.pmagy.gov.in या वेबसाईटवरील 
नोंदीप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: प्रगायो-२०२१/प्र.क्र. ५/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४मार्च, २०२१. 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: प्रगायो-२०१९/ 
प्र.क्र.१०३/अजाक, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९. 
२. समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२०. 
३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त,समाज कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र दिनांक ०६ ऑक्टोबर, 
२०२०. 
४. प्रादेशिक उप आयुकक्‍्त,समाज कल्याण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक २७ 
ऑक्टोबर, २०२०. 
५. सहाय्यक AGA, GAT कल्याण, सातारा यांचे पत्र दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२०. 
६. सहाय्यक AYIA, GAT कल्याण, जालना यांचे पत्र दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना: 
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाने सन २००९-१० या वर्षापासून 
प्रायोगिक तत्वावर प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केळेली आहे. सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जातीची ५०% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांत पाणी पुरवठा, रस्ते इत्यादी मुलभूत 
सोयीसुविधांची कामे व इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी मेळ UTA (Convergence 
of the Schemes) मंजूर केली जातात. या योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सदर गावांमध्ये अंमलबजावणी करून सदर गावांचा 
सर्वांगीण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. सदर योजनेंतर्गत संबंधित गावात मुलभूत 
सोयी सुविधा उपलब्ध करणे व गावातील सर्व नागरीकांचे जीवनमान उंचावणे हा प्रमुख हेतू आहे. 
सदर योजनेंतर्गत मंजूर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या इतर योजनांतून 
प्राप्त झालेला निधी व प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत मिळणारा निधी यांचा मेळ घालून 
(Convergence) योजना/ कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. 
उपरोक्त वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी विविध पातळीवरील समित्यांचे गठन करणे व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना उपरोक्‍त वाचा १ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाने सन २०१८-१९ या वर्षात 
निवडलेल्या १४५ गावांत खालील गावांचा समावेश आहे. 
१. मुळीकवाडी, ता. खटाव, जि. सातारा - - - सांकेतांक क्रमांक ५६३९१७ 
२. तांदुळवाडी, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर - - - सांकेतांक क्रमांक ५४७५२७ 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रगायो-२०२१/प्र.क्र. ५/अजाक 


तथापि, याबाबत सदर योजनेच्या www.pmagy.gov.in या वेबसाईटवर अनुक्रमे मौजे 
मुळीकवाडी, ग्रामपंचायत तासगांव, ता. जि. सातारा, सांकेतांक क्रमांक ५६३९१७ असे नमूद आहे 
आणि सांकेतांक क्रमांक ५४७५२७ वर तांदुळवाडी, ता.जि. जालना या गावाचा समावेश असल्याचे 
दिसून येते 

याबाबत उपरोक्‍त वाचा २ येथील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या दिनांक ०४ नोव्हेंबर 
२०२०च्या पत्रानुसार आदेश/निर्णय देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त परिच्छेदातील ade अनुसरुन “यापुढे अशा बाबींसंदर्भात सदर योजनेच्या 
www.pmagy.gov.in या वेबसाईटवरील नोंदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी” असे 
सर्वसंबंधितांस कळविण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७१४१४४२२२ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
D ) | N E S H IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 


RAMCHAND RA 2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561cd71 1c17c6c3fd836467a8648a8d 
21dcB4bc01be, 


pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB1 28B35 1603D2AB8BA, 


erialNumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2ACD 
D | N G L E 65F7CEE1828C 10091458, DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


Date: 2021.03.24 17:20:23 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, सर्व, 
३. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सर्व, 
४. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र,मुंबई, 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई, 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र,नागपूर, 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२,महाराष्ट्र, नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१०.कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे, 
११.सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 
१२.सर्व कार्यासने, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३.निवड नस्ती/अजाक. 


